मौजे करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे येथे छत्रपती 
शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, धुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२१/प्र.क्र.१५८/यो-११ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान मार्ग 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २७ ऑक्टोबर २०२१ 
वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६ 
शासन निर्णय:- 
मौजे करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारणीच्या 
बांधकाम खर्चाचा आराखडा मंजूरीसाठी शिफारस करणे व बांधकामावर संनियंत्रण करण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, धुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे जिल्हा स्तरीय समिती गठीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पदनाम 
।_१__। जिल्हाधिकारी, धुळे अध्यक्ष 
२ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे सदस्य 
३ | जिल्हा पोलीस अधिक्षक, धुळे सदस्य 
४ । निवासी जिल्हाधिकारी, धुळे सदस्य 
५ | अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे सदस्य 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे सदस्य 
कार्यकारी अभियंता, (जिल्हा परिषद) बांधकाम विभाग, धुळे सदस्य 
वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी, धुळे सदस्य 
९ | नगर रचनाकार (न.वि.वि.) धुळे सदस्य 
| qo | ० | कला संचालनालय अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी सदस्य 
।_११__ सौ.मनिषा देवेंद्र पाटील, मु.पो. करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे सदस्य 
१२ | श्री.देवेद्र जयराम पाटील, मु.पो. करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे सदस्य 
१३ । श्री.आनंदसिंग दर्यावसिग राऊळ, मु.पो.करवंद, ता.शिरपूर, सदस्य 
जि.धुळे 
१४ । श्री.संदीप सुभाष वाघ, मु.पो.करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे सदस्य 
१५ । श्री.धनराज बाबुलाल पाटील, मु.पो.करवंद, ता.शिरपूर, सदस्य 
जि.धुळे 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२१/प्र.क्र.१५८/यो-११ 


अ.क्र. नाव पदनाम 
१६ । श्री.अशोक भाईदास पाटील, मु.पो.करवंद, ता.शिरपूर, सदस्य 
जि.धुळे 
१७ । श्री.प्रेमसिंग इंद्रसिंग राऊळ, मु.पो.करवंद, ता.शिरपूर, सदस्य 
जि.धुळे 
१८ । तहसीलदार, शिरपूर, धुळे सदस्य 
१९ | जिल्हा नियोजन अधिकारी, धुळे सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२७१०४६२२०१२० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MANOJ DATTATRAYA JADHAV 
M A N J DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a83fc829949e9b 1 a022b03 1436c946028b48d5 1f5a1 bf36ca3c 
DATTATRAYA cea 
pseudonym=15CB48D6FC3DD16622D8A26F5F337DB98AC9A319, 
serialNumber=2766AFDA86350272237DCF9A191545970F7F12E66D0 
J A D H AV 605C664CA2BFOF3001DC0, cn=MANOJ DATTATRAYA JADHAV 
Date: 2021.10.27 14:43:35 +05'30' 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


oc “७ AD WO 


मा.मंत्री /राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 


६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


७. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 


९. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. जिल्हाधिकारी, धुळे 

११. जिल्हा पोलीस अधिक्षक, धुळे. 

१२. मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे. 
१३. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०२१/प्र.क्र.१५८/यो-११ 


१४. 
१५. 


१६. 
१७. 
. कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. सहाय्यक संचालक, नगररचना किंवा नगर रचनाकार (नगर विकास विभाग), धुळे. 
. कला संचालक, मुंबई. 

. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जि. धुळे. 

. उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर, जि. धुळे 

. तहसिलदार, ता.शिरपूर, जि. धुळे. 

. सौ.मनिषा देवेंद्र पाटील, मु.पो. करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे 

. श्री. देवेंद्र जयराम पाटील, मु.पो. करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे 

. श्री.आनंदसिंग दर्यावसिंग राऊळ, मु.पो. करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे 

. श्री.संदीप सुभाष वाघ, मु.पो. करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे 

. श्री.धनराज बाबुलाल पाटील, मु.पो. करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे 

. श्री.अशोक भाईदास पाटील, मु.पो. करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे 

. श्री.प्रेमसिंग इंद्रसिंग राऊळ, मु.पो. करवंद, ता.शिरपूर, जि.धुळे 

. कार्यासन योजना-११ GAS. 


AD 
es 


कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम), जिल्हा परिषद, धुळे 

सहाय्यक संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय विभाग, किंवा सहायक अभिरक्षक, 
वस्तुसंग्रहालयांतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 

संचालक, पुराभिलेख संचालनायाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ,सार्वजनिक बांधकाम भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


